नाशिक विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण या संस्थेमधील 
सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ या पदाची वेतनश्रेणी 
उन्नत करुन, प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.६७/२१/१२-अ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२२. 


संदर्भ : १. शासन निर्णय क्र.टीआरएन २००९/प्रक्र.३९/०९/१२-अ दि.२३.९.२०११ 

२. शासन निर्णय क्र.टीआरएन २०११/प्रक्र.२८४/११/१२-अ दि.३०.१.२०१४. 

३. शासन निर्णय Bh ARTS २०१४/४४१/प्रक्र.९३/१४/१२-अ दि.११.५.२०१५. 

४. नाशिक विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांच्या कार्यालयाची जाहिरात क्र. विपप्रसं कक्ष ४/ 
१४२, दि. ७.०९.२०२१ 

५. संचालक, विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांचे क्र.विप्रप्रसं/कक्ष-४/ कावि/३१०/ 
२०२१/जा.क्र.३३५, दि.२६.१०.२०२१ चे पत्र. 

६. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग.क्र.एसआरव्ही/२०११ प्र.क्र.१३७/कार्यासन १२, दि.१७.१२.२०१६. 

७. या कार्यासनाचे संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.६७/२०२१/१२ अ दि.१८.११.२०२१ चे पत्र 

८. वित्त विभागाचे क्र.संलेको २०२१/प्र.क्र. २४/कोषा( प्रशा-२) दि.०९.१२.२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

राज्य प्रशिक्षण धोरणाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन राज्यातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांचे प्रशासकीय प्रशिक्षण घेण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण 
संस्था घोषित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये नाशिक विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक या संस्थेचा 
अंतर्भाव असून संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व विभागीय संस्थांकरिता २० पदांचा एकसमान आकृतिबंध 
निश्चित करण्यात आला आहे. नाशिक विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेतील सदर पदांपैकी रिक्‍त असलेली 
प्रतिनियुक्‍तीची पदे भरण्यासाठी दिलेल्या जाहिरातीस अनुसरुन प्राप्त अर्जांच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.४ अन्वये संस्थेकडून 
प्राप्त प्रस्तावानुसार सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
नाशिक विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक या संस्थेमधील सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ (वेतन श्रेणी 


वेतन एस-१९-५५१००-१७५१००) या पदावर श्री. हेमंत श्रीमंत जाधवर, सहाय्यक संचालक प्रशासन (लेखा) वर्ग-१, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.६७/२१/१२-अ 


यांची खालीलप्रमाणे प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र नाव /पदनाम/वेतनश्रेणी मुळ प्रशासकीय | प्रतिनियुक्‍तीचे पद / वेतनश्रेणी | प्रतिनियुक्तीचा 
विभाग कालावधी 
i श्री. हेमंत श्रीमंत जाधवर, वित्त विभाग सहाय्यक प्राध्यापक वर्ग-१ रुजू झाल्याच्या 
सहाय्यक संचालक WIA (लेखा) (असुधारीत वेतनश्रेणी दिनांकापासून 
असुधारीत वेतनश्रेणी १५६००-३९१००(ग्रेड पे ५०००) १ वर्ष 
(१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००/-) सुधारीत वेतनश्रेणी 
सुधारीत वेतनश्रेणी (एस १९-५५१००-१७५१००) 
(एस-२०-५६१००-१७७५००) 


२. तसेच नाशिक विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक या संस्थेतील सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ (वेतन 
श्रेणी एस १९-५५१००-१७५१००) या पदाची वेतनश्रेणी एकस्तर उन्नत करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
श्री.हेमंत जाधवर, सहाय्यक संचालक प्रशासन (लेखा) वर्ग-१ हे सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ या पदावर रुजू 
झाल्याच्या दिनांकापासून ०१ वर्षापर्यंत सदर पदाची वेतनश्रेणी एस-२०-५६१००-१७७५०० अशी राहिल. त्यानंतर 
सदर सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ हे पद आपोआप मुळ पदात व वेतनश्रेणीत अवनत होईल. 

३. सदर प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा...) नियम १९८१ च्या परिशिष्ट-२ 
मधील खालील अटी व शातींच्या अधीन राहील. :- 

१) प्रस्तुत प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी संबंधित विभागास लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने सेवेची 
आव्यकता वाटल्यास सदर अधिकाऱ्यास परत बोलविण्यात येईल. नाशिक विभागीय प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्था, नाशिक या संस्थेस वरील कर्मचा-याच्या सेवेची आवश्‍यकता नसल्यास संबंधितांना ३ 
महिन्याची नोटीस द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे, शहसनास सदर बाब अवगत करण्यात यावी. 

२) प्रतिनियुक्तीवर असतानाच्या कालावधीतील वेतनाचा/रजा वेतनाचा खर्च नाशिक विभागीय प्रशासकीय 
शिक्षण संस्था, नाशिक या संस्थेने करावा. 

३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा... नियम १९८१ च्या परिशिष्ट-४ मध्ये विहित 
केलेल्या दरानुसार नाशिक विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक या संस्थेकडून रजा वेतन व 
निवृत्ती वेतन अंशदान देण्यात यावे 

४) सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीमधील वर्गणी चालू ठेवण्यात यावी. 

५) संबंधित अधिकार्‍याविरुद्ध विभागीय चौकशी करावयाची झाल्यास त्यांच्या सेवा मूळ विभागाकडे परत 


करण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.६७/२१/१२-अ 


४. Blamed निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. १६/२०२२ /सेवा-९, दि.२१.०१.२०२२ अन्वये प्राप्त 


सहमतीनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२०९१५४९३६१७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e Digitally signed by Leena Ashish Sankhe 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=522242e2259dbf8fc1aed336674ebf6138607b1 6aacbbedO 
0301a9e43c62f6c7, 
serialNumber=783ca3332598c7e1c28393ea543fa05d9fb7736a848 
a Nn h e £4738d12288e105699f4, cn=Leena Ashish Sankhe 
Date: 2022.02.09 15:51:26 +05'30' 


(लिना संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
मा.प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महासंचालक, यशदा, पुणे. 
विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक. 
उप महासंचालक, रा.प्र.नि.व मु. यंत्रणा, यशदा, पुणे. 
संचालक, नाशिक विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक. 
संचालक, SA व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 
qo) लेखाधिकारी, नाशिक विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक. 
११) श्री.हेमंत श्रीमंत जाधवर, सहाय्यक संचालक प्रशासन (लेखा) वर्ग-१, 
१२) वित्त विभाग, कार्यासन सेवा-९,/ कोषा प्रशासन-१, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 


१) मा.अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२) निवडनस्ती/१२-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


